महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, मुंबई - ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh @ gov.in 
क्रमांक : कअनि ११२०/प्र.क्र. १८/१४-ब दिनांक : ०६.०३.२०२० 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


विषय - राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठातील कक्ष अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 
संदर्भ:- सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 
महोदय/ महोदया, 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती 
विहीत करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीस अनुसरून राज्य माहिती आयोगाच्या खालील 
खंडपीठांमधील कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त होणारी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता मंत्रालयीन विभागातील कक्ष 
अधिका-यांकडून इच्छूकता मागविण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | खंडपीठाचे नाव पदे 
।१_ | नाशिक खंडपीठ, नाशिक | ०१ | 
२ औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद | ०१ | 


2. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍्तीसाठी इच्छूकता दर्शविलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची 
सोबतच्या विवरणपत्रामधील माहिती विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक २०.०३.२०२० पर्यंत उपलब्ध 
करून द्यावी. इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांनी एकदा दर्शविलेली इच्छुकता परत मागे घेता येणार नाही. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०६१६४००६१६०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

आपला, 


' 
Gajanan aa 
173075 188a7c005050f9180a802179% 141 
a ade 17७40, 
5लशा॥४॥॥७९54091101८0080577071028303133र्शि58८230659€3 
Bhimrao Gurav ® sr es 
: 


ate: 2020.03.06 16:42:36 +05'30' 


veog 


(ग.भि. गुरव) 
सोबत - वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, अवर सचिव (कार्यासन ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


विवरणपत्र 


वैयक्तिक माहिती 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
शनि अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
g मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात आहे का? 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून ते | पद | प्रतिनियुक्‍्तीचे 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) दिनांकापर्यंत ठिकाण 
दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 
९ । मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
षि o | संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
शि q | प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


